डॉ.शंकरराव चव्हाण झासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड या संस्थेस केंद्र 
शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या 
१०० टक्के सहाय्यक अनुदानातून कौशल्य केंद्र 
(Skill Center) उभारणेबाबतचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसएचएन-२०२०/प्र.क्र.२८०/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२०. 
वाचा: १) झासन निर्णय, क्रमांक ईएमएस-२०१७/प्र.क्र.३३८/प्रशा-१, दिनांक ०७ मार्च, २०१९ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं / 
डॉशचशावेमरुनांदेड / कौडाल्यकेंद्रउअंदाजपत्रक / ६३०४ / प(आय) / २०, दिनांक 
२२.१०.२०२० 


— 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त दिनांक ७ मार्च, 2098 च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब 
कल्याण विभागाच्या आपातकालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी मनुष्यबळ विकास (ह्युमन रिसोर्स 
डेव्हलमेंट फॉर इमरर्जन्सी मेडिकल सर्विसेस) या योजनेंतर्गत आपातकालीन आरोग्य सेवा प्रदान 
करण्यासाठी डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड या संस्थेत 
सदर योजनेंतर्गत कौशल्य केंद्र उभारण्यास मान्यता प्रदान केलेल्या केंद्र शासनाकडून प्राप्त 
निधीतून कौडल्य केंद्र उभारण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड या संस्थेस केंद्र 
शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या १०० टक्के सहाय्यक अनुदानातून कौशल्य केंद्र 
(Skill Center) उभारणे याकरीता खालील तक्त्यात दर्शविल्या प्रमाणे एकूण रुपये १,४०,००,०००/- 
(रुपये एक कोटी, चाळीस लक्ष फक्त ) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 


हि डा.शंकरराव चव्हाण शासकोय वैद्यकीय महाविद्यालय व १,४०,००,००० 
रुग्णालय, विष्णूपुरी नांदेड येथे अस्थित्वातील रक्‍त पेढी 
विभागावरील दुस-या मजल्यावर कौशल्य केंद्र उभारणे. 


एकूण १,४०,००,००० 


अटीव शर्ती : 
१. प्रत्यक्ष काम सुरु करणेपूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत THR 
वास्तुशास्त्रज्ञाकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
२. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएचएन-२०२०/प्र.क्र.२८०/प्रशा-१ 


३. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजत्रक दरपत्रके मंजूर करुनच काम हाती घ्यावे. 

४. कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
सक्षम अभियंता/अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

५. कामासाठी जागेची उपलब्धता, जागा पुरेशी आहे किंवा नाही, याबाबतची खात्री 
संबंधीत संस्था प्रमुखांनी करावी. 

६. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.: इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७. संबंधीत संस्थेच्या अधिष्ठातांनी या विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक ७.२.२०१३ 
अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 

२. सदर कामासाठी येणारा खर्च केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाकडून 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, 
उप विभाग-५ अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२१६१७०६१७०३१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MURLIDHA iirc 
RRAO “erasers 
DAHALE घण 
(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
३) अधिष्ठाता, डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,नांदेड. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
५) निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


